सन २०२३-२४ मध्ये पता९/४- 
RAFTAR अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र 
विकास (RAD) कार्यक्रमाचा 
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी पहिल्या 
हप्त्याचा रु.२६३.३३३३३ लाख निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- राहोअ-२०२३/प्र.क्र.१९९/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- 

१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या संकेत स्थळावरील राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या 
मार्गदर्शक सुचना. 

२. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३.४.२०१७ 

३. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. WATS ४४२३/प्र.क्र. १५४/८-अे, दि. ३०.६.२०२३ 

४. कृषि विभाग शासन पत्र क्रमांक RKV-0923/C.R. 93/98-A, दिनांक ३०.५.२०२३ 

. कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र. राहोअ ४४२२/प्र.क्र. १५७/८-अ, दि. २५.४.२०२३ 

६. केंद्र शासनाच्या कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.१-१५/२०२३-३९/४/२, दि. २ 
ऑगस्ट,२०२३ 

७. कृषि संचालक (वि. व प्र.) यांचे पत्र क्र.कृआ/कोक्षेवि/प्र.क्र. १/र-१२७/२०२३, दिनांक ७.८.२०२३ 


Cc 
ae 


प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ पासून कोरडवाहू क्षेत्र विकास(३/५॥)) हा कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 
RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत घेण्यात येत आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य हिळ्याचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० 
असे आहे. 

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY कॅफ्टेरिया अंतर्गत समाविष्ट केल्यामुळे RKVY च्या मुख्य 
सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील SLSC च्या दिनांक १७.५.२०२३ रोजीच्या बैठकीत केंद्र हिस्सा रु.२२३१.४३ 
लाख व त्यासाठीचा पूरक राज्य हिस्सा रु.१४८७.६२ लाख याप्रमाणे एकूण रु.३७१९.०४ लाख निधीच्या 
वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियान (NMSA) 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) अंतर्गत सन २०२३-२४ साठी रु. ३७१९.०४ इतक्या निधीच्या 
कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता दिनांक ३० जून २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आली आहे. 


दिनांक २५.४.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता सन २०२२-२३ मध्ये प्राप्त 
झालेला तिसऱ्या हप्त्याचा केंद्र MATA रु.३९४.०० लाख व त्यास समरुप राज्य हिळ्ऱ्याचा रु.२६२.६६ 
लाख असा एकूण रु.६५६.६६ लाख निधी सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत 
करण्यात आला आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भ ५ अन्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) अंतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र 
विकास (RAD) कार्यक्रमासाठी सन २०२३-२४ करिता सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी केंद्र हिस्सा रु. १५८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशहोअ-२०२३/प्र.क्र.१९९/८-ओ 


लाख निधी वितरित केला आहे. त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा रु. १०५.३३३३३ लाख असा एकूण 


२६३.३३३३३ लाख निधी आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती, त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय -: 


१, 


कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमासाठी 
प्रवर्गाकरिता सन 2023-28 मध्ये प्राप्त झालेला पहिला हप्ता केंद्र हिस्सा रु. १५८.०० लाख (रुपये 


RKVY-RAFTAR अंतर्गत सर्वसाधारण 


एक कोटी ASA GI फक्त) व त्यास अनुरुप राज्य हिस्सा रु. १०५.३३३३३ लाख (रुपये एक 


कोटी पाच लाख तेहत्तीस हजार तिनशे तेहत्तीस फक्त) असा एकूण २६३.३३ लाख (रुपये दोन 


कोटी त्रेसष्ट लाख तेहत्तीस हजार fess) तेहत्तीस फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ मध्ये 
आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्‍त निधी खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


cy 


)०९-विस्तार व प्रशिक्षण 
>१-माहिती व प्रसारण,(०१)(५१)- कृषी 


केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
सर्वसाधारण मागणी क्र.डी-३, मागणी क्र.डी-३, 
प्रवर्ग २४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 


१०९-विस्तार व प्रशिक्षण 
०१-माहिती व प्रसारण,(०१)(५३)- कृषी 


उन्नती योजना - राष्ट्रीय शाश्वत शेती 
अभियान - अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम (केंपुयो) (केंद्र हिस्सा ६०%) 


उन्नती योजना - राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियान - अवर्षण प्रवण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रम (केंपुयो) (राज्य हिस्सा ४०%), 


२४०१ ९५५४ 33, अर्थसहाय्य. (२४०१ ए २७२) ३३- अर्थसहाय्य. 


या शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी कोषागारामून आहरित करण्याकरिता आयुक्‍त (कृषि) यांना 
नियंत्रक अधिकारी व सहायक संचालक (लेखा), कृषी आयुक्‍ताळय यांना आहरण व संतिरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास 


कार्यक्रमासाठी राज्य शासनास सन २०२३-२४ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार 
आणि वेळोवेळी केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची 
अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी 
राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या प्रभावी 
अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 


. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शोती 


अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांमधीळ अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार 


तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील उन्नत शोती समृद्ध stood अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिल, 
२०१७ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार करावी. 


या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड व अनुदान मंजूरीची कार्यवाही महा-डीबीटी प्रणालीद्वारे 
करावी आणि लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बॅक खात्यावर अनुदानाची रक्‍कम सार्वजनिक 
वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राशोअ-२०२३/प्र.क्र.१९९/८-ओ 


. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात 
यावी व राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात यावी 


व सदरची माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 


. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्‍त नमूद अटी व 


शर्ती विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सन २०२२-२३ करिता सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय 
अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. 

सदर arm निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. १२ एप्रिल, २०२४ रोजीच्या शासन 
परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी 


शर्तीची पूर्तता करुन तोच नियोजन विभागाच्या मान्यतेने व वित्त विभागाच्या अनौ. am. 
२३५/२०२३/व्यय-१ दि. ५.९.२०२३ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९०६१०५८३९३८०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


१५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
: C=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 


DN: 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20: 'eac29efa7aa62661b16d1619a1bfaf6d99b23ec6 
83684९ 1797965898, postalCod 
hi 


S O PA N G H A D G E INumber=761 BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68C 
7EE4EFA6BAAGEAQBSBD1F47C2642, cn=MAHENDRA SOPAN 
Date: 2023.09.06 11:01:23 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. मंत्री (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४०० ०३२ 

विधान सभा/विधान परिषद सदस्य, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय, मुंबई Yoo ०३२. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
आयुक्‍त (कृषि),कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचाळक (सर्व), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी), 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

महालेखापाल (लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपुर 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचाळक, लेखा व कोषागार, मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव/ अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी (सर्व) (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, 
मंत्रालय,मुंबई-३२ 

वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

निवडनस्ती ८-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


